राज्यातील दूध दर निश्चित करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएलके- २०२३/प्र.क्र.६२/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३जूले, २०२३ 


वाचा:-शाससन समक्रमाकींत शासन निर्णय दि.२७.६.२०२२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील दूध दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य अंतर्भूत करण्यात येत आहेत:- 


४. मा.श्री. सदाभाऊ खोत (माजी राज्यमंत्री) सदस्य 


५. सहकारी दूध संघाचे प्रतिनिधी 


V) आष्टी तालुका सहकारी दूध संघ, आष्टी, जि.बीड सदस्य 


तसेच अ.क्र.५ येथील खाजगी दूध संघांचे प्रतिनिधी मधील ॥)ऊर्जा मिल्क अँण्ड मिल्क प्रॉ.पुणे या 
ऐवजी iii) कुतवळ Psy अँण्ड मिल्क प्रॉ. लि. (ऊर्जा दूध), पुणे असे वाचण्यात यावे. 

याप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
२०२३०७०३११५७२९५४०१ संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Marale Niwrutti 
Bhaguji 


(नि.भा.मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय, मुंबई. 
२.प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएलके- २०२३/प्र.क्र.६२/पदुम-८ 


५.जिल्हाधिकारी (ad) 

६. पोलिस अधीक्षक (सर्व) 

६.प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) 
७. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) 
८.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


